RNINo . MAHBIL/ 2009/31748 
Reg . No . MCS/ 174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ४९ ] 


बुधवार , ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ६८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


व्याता 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

क्रमांक पीएमसी- ३०१४ / प्र.क्र . ६४ / नवि -२२. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ ( सन १९४९ चा ५९) च्या कलम ३ चे 
पोट -कलम ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र व असाधारण, भाग एक - अ-मध्य उप -विभाग येथे दिनांक २९ मे २०१४ रोजी 
प्रसिद्ध केलेल्या शासन अधिसूचना क्रमांक पीएमसी- ३०१४ / प्र.क्र .६४ / नवि -२२, दिनांक २९ मे २०१४ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने पुणे महानगरपालिका 
क्षेत्राच्या सीमांत फेरफार करण्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये काही क्षेत्रे समाविष्ट करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेच्या अनुषंगाने त्यामध्ये नमूद कालावधीत प्राप्त सर्व हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार केला आहे ; 

ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेता पुणे महानगरपालिका क्षेत्राच्या 
सीमांत फेरफार करण्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये काही क्षेत्रे समाविष्ट करणे क्रमप्राप्त आहे . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ३) च्या खंड ( अ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन , पुणे महानगरपालिका यांच्याशी सल्लामसलत करुन व उक्त 
कलम ३ च्या पोट - कलम ( ३ ) च्या खंड ( अ ) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धी केल्यानंतर , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांचा समावेश पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात करण्यासाठी , ज्या बृहत नागरी क्षेत्राकरिता पुणे महानगरपालिका स्थापन करण्यात 

आली आहे, अशा बृहत नागरी क्षेत्राच्या सीमांत फेरफार करीत आहे. अनुसूची- एकमध्ये विनिर्दिष्ट क्षेत्रांचा समावेश केल्यानंतर पुणे शहर 
महानगरपालिकेची सुधारित हद्द अनुसूची-दोनमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असेल : 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) – ६८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२ , शके १९३९ 


( ३ ) 


अ.क्र . 
( १ ) 

१ 
२ 
३ 


अनुसूची एक 
पुणे शहरात समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्रांचा तपशील 
महसुली गावाचे नाव 

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या गावांचे क्षेत्र 
___ ( २ ) 
लोहगांव ( उर्वरित ) 

महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रासह उर्वरित गावाचे महसुली क्षेत्र . 
मुंढवा ( उर्वरित केशवनगर ) महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रासह उर्वरित गावाचे महसुली क्षेत्र . 
हडपसर ( संपूर्ण साडेसतरानळी ) महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रासह उर्वरित गावाचे महसुली क्षेत्र . 
शिवणे ( संपूर्ण उत्तम नगर ) महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रासह उर्वरित गावाचे महसुली क्षेत्र . 
शिवणे 
आंबेगाव खुर्द 

महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रासह उर्वरित गावाचे महसुली क्षेत्र . 
उंड्री 

महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रासह उर्वरित गावाचे महसुली क्षेत्र . 
धायरी 

महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रासह उर्वरित गावाचे महसुली क्षेत्र . 
आंबेगाव बुद्रुक 

महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रासह उर्वरित गावाचेमहसुली क्षेत्र . 
फुरसुंगी 

संपूर्ण गावाचेमहसुली क्षेत्र . 
ऊरळी देवाची 

संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र . 


x 


5 


w 


9 


९ 
१० 
११ 


१ 
२ 
३ 
४ 


अनुसूची दोन 
पुणे शहराची सुधारित हद्द 
कळस , धानोरी व लोहगांव या महसुली गावांची हद्द 
लोहगाव , खराडी या महसुली गावांची हद्द . 
मुंढवा ( केशवनगर ), हडपसर ( साडेसतरानळी), हडपसर , फुरसुंगी या महसुली गावांची हद्द . 
उरूळी देवाची , हडपसर , महमंदवाडी , उंड्री या महसुली गावांची हद्द. 
येवलेवाडी, कात्रज या महसुली गावांची हद्द . 
धायरी , वडगाव बुद्रुक, आंबेगाव बुद्रुक , आंबेगाव खुर्द या महसुली गावांची हद्द . 
शिवणे, बावधन खुर्द, वडगाव खुर्द या महसुली गावांची हद्द . 
बाणेर , बालेवाडी या महसुली गावांची हद्द व पुणे महानगरपालिकेची जुनी हद्द . 


उत्तरेस 
उत्तर- पूर्व 
पूर्वेस 
दक्षिण-पूर्व 
दक्षिणेस 
दक्षिण- पश्चिमेस 
पश्चिमेस 


-sw 


पश्चिम - उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं. श .गोखले, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , ऑक्टोबर ४ , २०१७ / आश्विन १२, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 

dated the 4th October 2017. 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT. 

No. PMC - 3014 /C . R .64 /UD - 22 . — Whereas ,by the Government Notification , Urban Development 
Department, No. PMC - 3014 /CR -64/UD - 22 , dated the 29th May 2014 , published in the Maharashtra 
GovernmentGazette , Extraordinary, Part- 1A , Central Sub -Section , dated the 29th May 2014 , issued 
in pursuance of the provisions of sub -section (4 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal 
Corporations Act (LIX of 1949 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of 
Maharashtra had announced its intention to issue a notification in exercise of the powers conferred 
by clause ( a ) of sub -section ( 3 ) of section 3 of the said Act , with a view to alter the existing limits 
of the Municipal Corporation of the City of Pune (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation ” ), so as to include therein the area specified in Schedule - I appended to the said 
notification ; 

And whereas, the Government has considered the objections and suggestions received 
pursuant to the said notification within the period specified therein ; 

And whereas , having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243- Q of the 
Constitution of India , it is considered expedient by the State Government to alter the limits of the 
said Municipal Corporation , so as to include therein the areas of villages specified in Schedule - I 
appended hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) sub - section ( 3 ) of section 3 
of the Maharashtra Municipal Corporations Act (LIX of 1949), and of all other powers enabling it 
in that behalf, the Government of Maharashtra hereby, after consultation with the said Municipal 
Corporation and after previous publication of the proposed notification as required by sub -section 
(4 ) of the said section 3 , alters the limits of the said Municipal Corporation by including therein 
the areas mentioned in the Schedule - I appended hereto and declares that the revised boundaries 
of the said Municipal Corporation after inclusion of the area mentioned in Schedule - I shall be 
such as specified in Schedule - II appended hereto . 


Schedule - I 
Description of the local areas to be included in the larger urban area of the Municipal 

Corporation of the City of Pune . 


Area of the villages (Area in square km .) 


Sr . Name of the revenue village 
No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. Lohgaon (Remaining) Entire area of revenue village with already included area in 

Municipal Corporation . 
2 . Mundhwa 

Entire area of revenue village with already included area in 
(remaining Keshav Nagar) Municipal Corporation . 
Hadapsar (Entire 

area of revenue village with already included area in 
Sadesataranali) 

Municipal Corporation . 
Shivane (Entire 

Entire area of revenue village with already included area in 
Uttam Nagar ) 

Municipal Corporation . 
Shivane 
Ambegaon Khurd 

Entire area of revenue village with already included area in 
Municipal Corporation . 


ATT 105 - 37 ( . 3. fo .) — & C - 837 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२ , शके १९३९ 


Schedule - 1 — Concld . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


7 . 


Undri 


8 . 


Dhayari 


9 . 


Ambegaon Budruk 


Entire area of revenue village with already included area in 
Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village with already included area in 
Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village with already included area in 
Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village . 
Entire area of revenue village. 


10. 
11 . 


Fursungi 
Uruli Devachi 


Schedule - II 
Revised boundaries of urban area of the Municipal Corporation of the City of Pune. 


1. 
2. 


North 
North - East 
East 


4 . 


South - East 


5 . 


South 
South - West 


Revenue boundaries of Kalas , Dhanori and Lohgaon . 
Revenue boundaries of Lohgaon , Kharadi 
Revenue boundaries of Mundhwa (Keshav Nagar), Hadapsar 
(Sadesataranali), Hadapsar , Fursungi. 
Revenue boundaries of Uruli Devachi, Hadapsar, Mohammad 
wadi, Undri. 
Revenue boundaries of Yewalewadi, Katraj, 
Revenue boundaries of Dhayari, Wadgaon Budruk , Ambegaon 
Budruk , Ambegaon Khurd . 
Revenue boundaries of Shivane, Bawdhan Khurd , Wadgaon 
Khurd . 
Revenue boundaries of Baner , Balewadi & old limits of Pune 
Municipal Corporation . 


7 . 


West 


8 . 


North - West 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . S . GOKHALE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान 

००१, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१२ / प्र. क्र . ६६/ पुणे ( १)/ पं. रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा 
महा. अधिनियम पाच) यांचे कलम ४ यासह २५४ चे पोट - कलम (१ ) च्या खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र स्तंभ ( ६ ) मध्ये त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुणे जिल्ह्यातून वगळीत आहे . 

अनुसूची 


अ.क्र . जिल्हा 
( १ ) ( २) 
१ पुणे 


गट 
( ३) 
हवेली 


निवडणूक विभाग 

स्थानिक क्षेत्र 

वगळण्याचा दिनांक 
__ ( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
केशवनगर - साडेसतरानळी महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या ४ ऑक्टोबर 

क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे मुंढवा (केशवनगर ) गावाचे २०१७ 

महसुली क्षेत्र . 
आंबेगाव बु.- नव्हे महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 

क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे आंबेगाव खुर्द गावाचे महसुली 


क्षेत्र . 


आंबेगाव बु.- नन्हे महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा 

व्यतिरिक्त उर्वरित मौजे आंबेगाव बु. गावाचे महसुली क्षेत्र . 
ऊरळी देवाची - वडकी महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 

क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे उंड्री गावाचे महसुली क्षेत्र. 
धायरी -नांदेड महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 

क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे धायरी गावाचे महसुली क्षेत्र. 
शिवणे- कोंढवे धावडे महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 

क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजेशिवणे ( संपूर्ण उत्तमनगर ) 

गावाचे महसुली क्षेत्र . 
केशवनगर - साडेसतरानळी महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 

क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे हडपसर ( साडेसतरा नळी ) 

गावाचे महसुली क्षेत्र . 
लोहगाव - देहू महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा 

व्यतिरिक्त उर्वरित मौजे लोहगाव खुर्द गावाचे महसुली क्षेत्र. 
फुरसुंगी- कदमवाकवस्ती मौजे फुरसुंगी गावाचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र . 
ऊरळी देवाची- वडकी मौजे ऊरळी देवाची गावाचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र . 
शिवणे- कोंढवे धावडे महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 

क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे शिवणे गावाचे महसुली क्षेत्र. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

dated the 4th October 2017 


NOTIFICATION 


vers 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIES ACT, 1961. 

No. ZPB- 2012/C . R . 66/Pune ( 1)/PR 5 .— In exercise of the powers conferred by clause (a) of 
sub - section ( 1) of section 254 read with sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby excludes from the Pune District , the local 
areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned 
in column (6 ) thereof. 

Schedule 


District Block 


Local Areas 


Electoral 
Divison 


Sr. 
No. 
( 1) 
1 


Date of 
exclusion 

(6 ) 


(2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


Pune 


Haveli Keshavnagar Entire areas of revenue village 4th October 
Sadesataranali Mundhava (Keshavnagar ) with 2017 

already included area in Municipal 

Corporation . 
Ambegaon Bru . Entire areas of revenue village 
Narhe 

Ambegaon Khurd with already 
included area in Municipal 

Corporation . 
Ambegaon Bru . Entire areas of revenue village 
Narhe 

Ambegaon Budruk with already 
included area in Municipal 

Corporation . 
Urali Devachi Entire areas of revenue village 
Vadaki 

Undri with already included area in 

Municipal Corporation . 
Dhayari 

Entire areas of revenue village 
Nanded 

Dhayari with already included area in 

Municipal Corporation . 
Shivane -Kondhave Entire areas of revenue village 
Dhavade 

Shivane (Uttamnagar ) with already 
included area in Municipal 

Corporation . 
Keshavnagar Entire areas of revenue village 
Sadesataranali Hadapsar (Sadesataranali) with 

already included area in Municipal 

Corporation . 
Lohgaon -Dehu Entire areas of revenue village 

Lohgaon Khurd with already included 
area in Municipal Corporation . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 


Schedule — Concld . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


4th 
October 
2017 . 


Fursungi 
Kadamvakvasti 
Urali 
Devachi-Vadaki 
Shivane 
Kondhave 
Dhavade 


Entire area of revenue village 
Fursungi. 
Entire area of revenue village 
Urali Devachi. 
Entire area of revenue village 
Shivane with already included area 
in Municipal Corporation . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान 

००१ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१२ /प्र. क्र . ६६ / पुणे ( २)/ पं. रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा 
महा. अधिनियम पाच) यांच्या कलम ५ यासह २५६ चे पोट- कलम ( १) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र , स्तंभ क्रमांक (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुणे 
जिल्ह्याच्या हवेली गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक पीएसई १०९६ / 
प्र . क्र . ११४ / ०५ , दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, पुणे जिल्ह्याशी संबंधित नोंद ९ मध्ये हवेली तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३) मधील नोंदी समोर 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ हवेली " यासाठी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

“ हवेली गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून , 

मौजे ऊरळी देवाची गावाचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र , महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे 
आंबेगाव खुर्द गावाचे महसुली क्षेत्र, महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे आंबेगाव बु. 
गावाचे महसुली क्षेत्र , महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजेशिवणे गावाचे महसुली क्षेत्र , 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे शिवणे ( संपूर्ण उत्तम नगर ) गावाचे महसुली क्षेत्र , 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे हडपसर ( साडेसतरा नळी) गावाचे महसुली क्षेत्र , 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे मुंढवा ( केशवनगर) गावाचे महसुली क्षेत्र , 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे लोहगाव खुर्द गावाचे महसुली क्षेत्र , महापालिका क्षेत्रात 
यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे उंड्री गावाचे महसुली क्षेत्र, महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे धायरी गावाचे महसुली क्षेत्र , मौजे फुरसुंगी गावाचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र. ". 


अनुसूची 


अ. क्र . जिल्हा 
(१) ( २) 
१ पुणे 


गट 
( ३) 
हवेली 


निर्वाचक गण 

( ४ ) 
ऊरळी देवाची 
नन्हे 


- 


आंबेगाव बु. 


स्थानिक क्षेत्र 

वगळण्याचा दिनांक 
( ५ ) 

( ६ ) 
मौजे ऊरळी देवाची गावाचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र . ४ ऑक्टोबर 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या २०१७. 
क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे आंबेगाव खुर्द गावाचे महसुली 
क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा 
व्यतिरिक्त उर्वरित मौजे आंबेगाव बु. गावाचे महसुली क्षेत्र. 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे शिवणे गावाचेमहसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे शिवणे ( संपूर्ण उत्तमनगर ) 
गावाचे महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे हडपसर ( साडेसतरा नळी ) 
गावाचे महसुली क्षेत्र . 


शिवणे 


शिवणे 


M 


साडेसतरानळी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२ , शके १९३९ 


अनुसूची - समाप्त 


( ६ ) 


केशवनगर 


४ ऑक्टोबर 


२०१७. 


लोहगाव 


महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे मुंढवा ( केशवनगर ) गावाचे 
महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रा 
व्यतिरिक्त उर्वरित मौजे लोहगाव खुर्द गावाचे महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे उंड्री गावाचे महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित मौजे धायरी गावाचे महसुली क्षेत्र . 
मौजे फुरसुंगी गावाचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र. 


वडकी 


धायरी 


फुरसुंगी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि . ) - ६८ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated the 4th October 2017 


NOTIFICATION 


areas 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB - 2012 / C . R . 66 /Pune ( 2 )/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of 
sub - section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the 
Government of Maharashtra hereby , excludes from the Haveli Blocks of Pune District, the local 
areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 4th day of 
October 2017 ; and for this purpose amends the Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department , No. PSE - 1096 /CR - 114 /05 , dated the 19th September , 1996 
as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 9 ralating to Pune District, 
against entry in column ( 3 ) relating to Haveli Taluka, in column ( 4 ), for the words " Haveli” 
the following shall be substituted , namely : 

“Haveli Block excluding the following local areas, 

Entire area of revenue Village Urali Devachi, Entire area of revenue village 
Ambegaon Khurd with already included area in Municipal Corporation , Entire area of 
revenue village Ambegaon Budruk with already included area in Municipal Corporation , 
Entire area of revenue village Shivane with already included area in Municipal 
Corporation , Entire area of revenue village Shivane (Uttamnagar ) with already included 
area in Municipal Corporation , Entire area of revenue village Hadapsar ( Sadesataranali) 
with already included area in Municipal Corporation Entire area of revenue village 
Mundhava (Keshavnagar ) with already included area in Municipal Corporation , Entire 
area of revenue village Lohgaon Khurd with already included area in Municipal 
Corporation , Entire area of revenue village Undri with already included area in Municipal 
Corporation , Entire area of revenue village Dhayari with already included area in 
Municipal Corporation , Entire area of revenue village Fursungi. ” . 


Schedule 


Local Areas 


Sr . District Blocks 
No. 
( 1) (2 ) 


Electoral 
Colleges 

( 4 ) 


Date of 
exclusion 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


Pune 


Haveli Urali Devachi 


Narhe 


Entire area of revenue village 
Urali Devachi. 
Entire area of revenue village 
Ambegaon Khurd with already 
included area in Municipal 
Corporation . 
Entire area of revenue village 
Ambegaon Budruk with already 
included area in Municipal 
Corporation . 


4th October 
2017 


Ambegaon 
Budruk 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, ऑक्टोबर ४ , २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 


११ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


Shivane 


Shivane 


Sadesataranali 


Keshavnagar 


Entire area of revenue village 
Shivane with already included 
area in Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village 
Shivane (Uttamnagar ) with 
already included area in 
Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village 
Hadapsar (Sadesataranali) with 
already included area in Municipal 
Corporation . 
Entire area of revenue village 
Mundhava (Keshavnagar ) with 
already included area in Municipal 
Corporation . 
Entire area of revenue village 
Lohgaon Khurd with already included 
area in Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village 
Undri with already included 
area in Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village 
Dhayari with already included 
area in Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village 
Fursungi. 


4th 


October 
2017 


Lohgaon 


Vadaki 


Dhayari 


Fursungi 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ITT 10 — 37 (7 .3 .19 .) — & C - 739 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२ , शके १९३९ 


___ ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी २०१२ / प्र. क्र . ६६ / पुणे ( ३ )/पं . रा. ५. - महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम , ( सन १९५९ चा तीन ) यांचे कलम ( ४ ) चे 
पोट-कलम ( २) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार व 
संविधानाच्या भाग नऊ च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद पुणे आणि सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) ग्राम पंचायत व ग्राम 
सभेशी विचार विनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या महसुली गावांच्या 
समोरील स्तंभ (३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर 
करीत आहे . 

अनुसूची 


अ .क्र . 


गावे 


स्थानिक क्षेत्र 


गाव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 
___ ( ४ ) 


( २) 


___ ( १ ) 

१ 


लोहगांव ( उर्वरित ) 


२ 


मुंढवा ( उर्वरित केशवनगर ) 


महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त 
उर्वरित मौजे लोहगाव खुर्द गावाचे महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त 
उर्वरित मौजे मुंढवा ( केशवनगर) गावाचे महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त 
उर्वरित मौजे हडपसर ( साडेसतरानळी) गावाचे महसुली क्षेत्र . 


३ 


हडपसर ( संपूर्ण साडेसतरानळी ) 


४ 


शिवणे ( संपूर्ण उत्तमनगर ) 


शिवणे 
आंबेगाव खुर्द 


६ 


उंड्री 


महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त 
उर्वरित मौजे शिवणे गावाचे महसुली क्षेत्र . 

४ ऑक्टोबर 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त ( २०१७ 
उर्वरित मौजे आंबेगाव खुर्द गावाचे महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त 
उर्वरित मौजे उंड्री गावाचे महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त 
उर्वरित मौजे धायरी गावचे महसुली क्षेत्र . 
महापालिका क्षेत्रात यापूर्वीच समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त 
उर्वरित मौजे आंबेगाव बु. गावाचे महसुली क्षेत्र . 
मौजे फुरसुंगी गावाचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र . 
मौजे ऊरळी देवाची गावाचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र . 


८ 


धायरी 


आंबेगाव बुद्रुक 


१० फुरसुंगी 
११ ऊरळी देवाची 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२ , शके १९३९ 


23 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

dated the 4th October 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT. 


No. ZPB . 2012 /CR -66 /Pune ( 3 )/PR -5 . — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchyats Act (III of 1959 ), read with clause ( g ) 
of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in that behalf, and in 
partial modification of all earlier notifications issued in this behalf, and after consultation with 
the Standing Committee of the Pune Zilla Parishad , Village Panchayats and Gram Sabhas of the 
revenue villages specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto, the Government of 
Maharashtra hereby declares that the local areas specified in column ( 3 ) of the Schedule 
appended hereto , comprising the revenue villages specified in column ( 2 ) thereof, shall cease to 
be the villages , for the purposes of Part IX of the Constitution , with effect from the date shown in 
column (4 ) thereof . 

Schedule 


reve 


INI 


Sr. 


Revenue villages 


Local areas 


No. 


Date of 
cessation 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Lohgaon (Remaining) 


Mundhwa (Remaining 
Keshav Nagar ). 


Entire area of revenue village Lohgaon 
with already included area in Municipal 
Corporation . 
Entire area of revenue village Mundhwa 
(Keshav Nagar ) with already included area 
in Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village Hadapsar 
( Sadesataranali ) with already included area 
in Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village Shivane 
with already included area in Municipal 
Corporation . 


Hadapsar (Entire 
Sadesataranali ). 


Shivane (Entire 
Uttam Nagar ). 


Shivane 
Ambegaon Khurd 


4th October 
2017 


7 


Undri 


8 


Dhayari 


Entire area of revenue village Ambegaon 
Khurd with already included area in 
Municipal Corporation . 
Entire area of revenue village Undri with 
already included area in Municipal 
Corporation . 
Entire area of revenue village Dhayari 
with already included area in Municipal 
Corporation . 
Entire area of revenue village Ambegaon 
Budruk with already included area in 
Municipal Corporation . 


9 


Ambegaon Budruk 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२ , शके १९३९ 


Schedule — Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 
4th October 
2017 


10 
11 


Fursungi 
Urali Devachi 


Entire area of revenue village Fursungi. 
Entire area of revenue village Urali 
Devachi. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -मध्य उप -विभाग, ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान प 

००१ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 


आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१२ / प्र. क्र . ६६/ पुणे ( ४ )/ पं. रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन 
१९६२ चा महा . अधिनियम ५ ) यांच्या कलम ४ चे पोट -कलम ( १) यासह कलम २५४ च्या पोट -कलम (१) चा खंड ( क ) यान्वये महाराष्ट्र 
शासनाने , शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक झेडपीबी २०१२ / प्र. क्र . ६६ / पुणे ( २ )/ पं . रा. ५ , दिनांक ४ ऑक्टोबर 
२०१७ याद्वारे हवेलीपंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीमध्ये, पुणे जिल्ह्याच्या सीमांमधून , इतर गोष्टींबरोबरच यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या निर्वाचक गणाचा समावेश असलेल्या स्थानिक क्षेत्रांना त्यांमधून वगळून ( यात यानंतर ज्याचा निर्देश “ वगळलेले 
क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) त्या सीमांमध्ये फेरफार केलेला आहे ; 

आणि त्याअर्थी, हे वगळलेले क्षेत्र आता, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ठ करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग बनलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेला हवेली पंचायत समितीचा सदस्य हा , उक्त पंचायत समितीच्या, या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या, वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतो, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महा. ५) याच्या कलम २५७ च्या खंड ( दोन ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , तसेच हवेली पंचायत 
समितीच्या संबंधित सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५) मध्ये नमूद 
केलेल्या, हवेली पंचायत समितीच्या सदस्यांना ४ ऑक्टोबर २०१७ या दिनांकापासून पदावरून दूर करीत आहे. 

अनुसूची 


अ .क्र . जिल्हा 
(१ ) (२) 
१ पुणे 


गट 
( ३ ) 
हवेली 


निर्वाचक गण 
__ ( ४ ) 


पंचायत समिती सदस्याचे नाव 

( ५ ) 


orsmx5 


लोहगाव 
केशवनगर 
शिवणे 
फुरसुंगी 
ऊरळी देवाची 


सौ . सुजाता वसंत ओव्हाळ 
श्री . जितेंद्र नारायण भंडारी 
श्रीमती उषा सुभाष नाणेकर 
श्रीमती रोहिणी दत्तात्रय राऊत 
श्री . राजीव रामदास भाडळे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , ऑक्टोबर ४, २०१७/ आश्विन १२, शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

dated the 4th October 2017 


Order 


ARASH 


ISHADS 


CHAYA 


MITIE 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIES ACT , 1961. 

No . ZPB - 2012 / C . R . 66 /Pune ( 4 )/ PR 5 . — Where as by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPB -2012 /CR -66 / Pune( 2 )/ PR -5 , dated the 
4th October 2017 , issued under clause (a ) of sub -section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 
of the Maharashra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962 ) the 
Government ofMaharashtra during the term of the member of the Haveli Panchayat Samiti altered 
the boundaries of the Pune District by excluding, inter alia , therefrom the local areas comprising 
the Electoral College mentioned in column ( 4 ) of the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the excluded area ” ) ; 

And whereas , the excluded area have now been included in , and forms part of, the Municipal 
area of the Pune Municipal Corporation ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the Members of the 
Haveli Panchayat Samitis mentioned in column (5 ) of the said Schedule , represents the excluded 
area mentioned in column (4 ) of the said Panchayat Samiti ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of section 257 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962), and after giving , 
to the concerned Members of the Haveli Panchayat Samiti of Pune District, the reasonable 
opportunity of being heard , and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby removes with effect from the 4th October 2017 the Members of the Haveli 
Panchayat Samiti mentioned in column (5 ) of the said Schedule . 


Schedule 


Sr. 


District 


Block 


Electoral College 


No . 


Name of the Panchayat 
Samiti Member 

(5 ) 


(4 ) 


(1 ) 
1 


(2 ) 
Pune 


(3 ) 
Haveli 


Lohgaon 
Keshavnagar 
Shivane 
Fursungi 
Urali Devachi 


Sau . Sujata Vasant Ovhal 
Shri. Jitendra Narayan Bhandari 
Smt. Usha Subhash Nanekar 
Smt. Rohini Dattatraya Raut 
Shri. Rajiv Ramdas Bhadale 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


